गडचिरोली जिल्ह्यातील खनिज वाहतुकीसाठी नवेगाव 
मोर ते सुरजागड खाणीपर्यंत जाणाऱ्या ग्रीनफिल्ड 
मार्गाच्या अंतिम आखणीस मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- खाक्षेस-२०२३/प्र.क्र.४६७/रस्ते-८ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 

दिनांक : ०७ फेब्रुवारी, २०२४ 

प्रस्तावना : 
गडचिरोली हा खनिज संपत्तीने संपन्न असलेला भूभाग आहे. राज्याच्या विकसित भागांशी खनिज 

संपत्तीची वाहतूक सुरळीतरित्या किफायतशीर किंमतीत होण्याच्या दृष्टीने हा भाग हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब 
ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग तसेच केंद्र शासनाकडून प्रस्तावित दुर्ग-हेद्राबाद प्रवेश नियंत्रित शिघ्रसंचार 
द्रुतगती महामार्गास जोडल्यामुळे देशाच्या अन्य भागांशी जोडला जाईल. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात 
रोजगार निर्मिती होऊन त्या भागांचा सर्वागीण विकास होण्यास मदत होईल. 


मे. लॉयड्स मेटल्स व एनर्जी लि. या कोनसरी येथील एक “एकात्मिक Wess (Integrated Steel 
२0)8०) प्रकल्पामुळे” सुमारे १५,००० रोजगार निर्मिती होणार आहे व यामुळे या परिसराचा सामाजिक व 
आर्थिक विकास देखील होईल. तसेच या रस्त्यामुळे या भागातील आदिवासी गावांना आरोग्य विषयक सुविधा 
बरोबर इतर शासकीय योजनांचा लाभ त्वरित मिळण्यास मदत होईल. सदर कोनसरी येथील प्रकल्पाचे 
विस्तारीकरण आगामी एक-दोन वर्षामध्ये टप्प्या-टप्प्याने पूर्ण होत असून या विस्तारित प्रकल्पाकरिता 
सुरजागड येथील खाणीमधून साधनसामग्रीची वाहतुक मोठ्या प्रमाणात राहील. त्यामुळे सुरजागड खाणीपासून 
कोनसरी येथील प्रकल्पापर्यंत खनिज सामग्री वाहतूक प्रचंड वाढेळ व याकरिता विशेष खनिज वाहतुकमार्गाची 
(Dedicated Mineral Transport Road ची) आवश्यकता असल्यामुळे मुत्तापूर-वडलापेठ-वेलगुर-टोला- 
येळचिल (इजिमा) या तसेच नवेगाव मोर-कोनसरी-मुळचेरा-हेदरी ते सुरजागड खाणीपर्यंतच्या रस्त्यांचे काम 
हाती घेणे आवश्‍यक आहे. हे रस्ते विकसित केल्याने राज्यात व राज्याबाहेर खनिज वाहतूक करणे 
किफायतशीर होईल. 


यास अनुसरुन आता नवेगाव मोर ते सुरजागड खाणीपर्यंत जाणाऱ्या मार्गाची आखणी अंतिम 
करण्यासाठी शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मार्गदर्शक तत्वांना (इंडियन रोड काँग्रेस विशोष पब्लिकेडान 
क्र.१९:२०२० च्या मूल्यांकन AGTH अनुसरून व प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी नुसार विविध पर्यायी आखणींचा अभ्यास 
केला आहे. तुलनात्मक दृष्टया सर्वाधिक सुयोग्य अशी आखणी खालील भागानुसार अंतिम आखणी म्हणून 
महामंडळाने प्रस्तावित केली आहे. सदर महामार्गाची रुपरेषा खालील प्रमाणे आहे. 


= महामार्गाचा भाग साखळी क्रं लांबी 
= सुरुवात | शोवट किमी 
१. | नवेगाव मोर ते सुरजागड खाणीपर्यंत जाणारा महामार्ग | ०५००० | ८४५६३८ | ८४.६३८ 

एकूण ८४.६३८ 


महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या उपरोक्त आखणीस 
अंतिम आखणी म्हणून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सदर द्रुतगती महामार्गाचा विकास महाराष्ट्र 
राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२३/प्र.क्र.४६७/रस्ते-८ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०२०७१८०४०४०७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAHUL TUKARAM GIRIBUWA. 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0b4757980eebc66dc0389 1 28fa23dfb9a970f0ed30bSdb5 
4f68cc9a600aa440e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


G | RI B U WA serialNumber=07BA69616C0D315D2EEB21CE93D1A64B749308CE 
B99C310360D2F36CBE22F228, cn=RAHUL TUKARAM GIRIBUWA 
Date: 2024.02.07 18:04:13 +05'30' 
(राहुल गिरीबुवा) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री, (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री, (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व मा.मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य. 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई. 
महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा) नागपूर. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (विधि व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (नगर विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (पर्यटन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (पर्यावरण विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५०. 
मुख्य अभियंता, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५०. 
सर्व सहसचिव/ आंतर वित्तीय सल्लागार तथा उप सचिव/ उप सचिव / अवर सचिव / कार्यासन 
अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (रस्ते-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


